शैक्षणिक वर्ष सन २०२१- २२ मध्ये 
इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश 
प्रक्रियेमध्ये प्रथम येणाऱ्यास प्रथम 
प्राधान्य (FCFS) फेरीचे आयोजन 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: - प्रवेश ०९२१/प्र. क्र.७५/एसडी-२ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: - २७ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा: - 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक: प्रवेश-२०१८/ प्र.क्र. ३३३/ एसडी-२, 
दि.२३.०६.२०२० 


प्रस्तावना: - 

सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अधिक 
सुसूत्रता आणण्यासाठी सदर्भाधीन दि.२३.०६.२०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला आहे. 

कोविड- १९ या रोगाच्या प्रार्दुभावामुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे इयत्ता 
qo वी ची परीक्षा रद्द केल्यामुळे व आणि इ ११ .वी प्रवेशा प्रक्रीयेसाठी नियोजीत असलेल्या 
सामाईक Waar परीक्षेबाबतच्या निर्णयामुळे सन २०२१-२२ मधील प्रवेशा प्रक्रियेची सुरुवात 
माहे ऑगस्ट २०२१ मध्ये झाली आहे. सन २०२१-२२ मधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून मा. 
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर प्रवेश प्रक्रीया विहीत कालावधीमध्ये पार पाडणे 
आवश्यक आहे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) ही फेरी रद्द 
करण्यात आली होती व त्याऐवजी आवऱ्यकतेनुसार अतिरिक्‍त विशेष फेरीची प्रक्रिया 
अवलंबिण्यात येणार होती. तथापि, विशेष फेरी अंती, प्रवेशाचे प्रमाण वाढण्यापेक्षा विलंब होत 
असल्याचे निदर्शनास आले असून बरेच विद्यार्थी अद्याप प्रवेशाविना राहीलेले आहेत. 

उपरोक्त बाबी विचारात घेता, यावर्षीच्या इ.११ वी प्रवेश प्रक्रियेसाठी प्रवेशा प्रक्रियेच्या 
शेवटच्या टप्प्यात पारंपारिक Havas प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या फेरीचे 
आयोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

मुंबई-ठाणे आणि रायगड जिल्हयातील, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण 
(MMRDA), पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका, 
अमरावती महानगरपालिका व नाशिक महानगरपालिका या महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व 
मान्यताप्राप्त उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील इ ११.वी ऑनलाईन प्रवेशा 
प्रक्रियेच्या यापुढील टप्प्यासाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCS) फेऱ्यांचे आयोजन 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रवेश ०९२१/प्र. क्र.9५/एसडी-२ 


सदर तरतूद फक्त सन २०२१-२२ या वर्षीच्या इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी 
करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अनुषंगाने, इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेशा 
प्रक्रीयेमध्ये व ऑनलाईन प्रवेशा प्रणालीमध्ये आवड्यक ते बदल करण्याच्या अनुषंगाने 
संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
सकेंतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२१०९२७११२७०६२७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


RAJ E N D RA igitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
if Mahi SCHOOL EDUCATION & 


SPORT DEPARTMENT, ICode=400032, 


, St=Mahi htt 
H A N KA RRA 2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa7 
045¢f755d9373, 


rialNu d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f05841 18 


PAWAR Loe पिणार एीरीत 
(राजेंद्र पवार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: - 


Ee) 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक. 


AD 


AN 


ee 


£39) 


S o~ 
~~ #o He "5-८ <-> i wae ll Ia Sel ->« A Ta are hl 


SS 


a 2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


